कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थांच्या वैधानिक 
लेखापरिक्षणासाठी नेमलेली अस्थायी पदे दि.०१/०३/२०२४ 
ते ३१/०८/२०२४ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व Tale विभाग 
शासन निर्णय क्र. अस्थामु-२०२४/प्र.क्र.१२/१-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ मार्च, २०२४ 
वाचा:- 


१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५-स, 
दिनांक:-०५/०५/२०११. 

२) शासन निर्णय, सहकार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.४०/१-स, 
दिनांक १९/०९/२०२२. 

3) वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र. अस्थामु-२०२३/प्र.क्र.९०/१ स , दिनांक्र: ०४ ऑक्टोबर २०२३. 

४) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. जा.क्र. कक्ष- 
१/आस्थापना/कृषी प्रक्रिया संस्था/मुदतवाढ/२०२३/२७०९, दि.२१/१२/२०२३. 

५) वित्त विभाग शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/ आ.पु.क., दिनांक: २१ फेब्रुवारी २०२४. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भिय वाचा क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या 
अधिनस्त असलेल्या कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था या योजनेतील ३१ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अस्थायी पदांना दिनांक 
०१/०३/२०२४ ते दिनांक ३१/०८/२०२४ पयंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाने संदर्भिय वाचा 
क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेले आहेत. त्यास अनुलक्षुन सहकार आयुक्त 
व निबंधक,सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये सदर योजनेतील ३१ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर 
केलेला आहे. सदर प्रस्तावात अनुलक्षून प्रस्तावास अनुलक्षून पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 

सदर झासन निर्णयाद्वारे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे त्यांच्या अधिनस्त 
असलेली कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थाच्या लेखापरिक्षणासाठीच्या ३१ अस्थायी पदांना सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील दिनांक ०१/०३/२०२४ ते दिनांक ३१/०८/२०२४ पर्यंत खालील 
अटींच्या अधीनतेने मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अ) सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेल्या अस्थायी पदांना ही मुदतवाढ लागू 
असणार नाही. 
ब) अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव मंजुर केली आहेत त्यांचे पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०२४/प्र.क्र.१२/१-स 


क) वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे सुधारीत आकृत्तीबंध अंतिम करून 
घेण्यानुषंगाने आव्यक कार्यवाही करावी. 

ड) सुधारीत आकृतीबंधाची/पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही मुदतीत पूर्ण न झाल्यास सदर 
अस्थायी पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती संबधीत कार्यालयाची 
जबाबदारी राहील. 

इ) राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेअंतर्गत कृषि प्रक्रिया सहकारी संस्थाना देण्यात 
आलेल्या' 

अर्थसहाय्याच्या वसुली अनुषंगाने प्राथम्याने कार्यवाही करण्यात यावी. 


२. वरील प्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांचा तपशिल सदर शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्ट- अ प्रमाणे आहे. 


३. सदर seat वित्त विभागाच्या दि. २१/०२/२०२४ च्या झासन निर्णय अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१३१२११२७४५०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
-सोबत परिशिष्ट-अ 


Digitally signed by SUGRIV SAMBHAJ! DHAPATE 
: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DN: 

S U G R | V S A M B H AJ | ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfae4eal 12e908c0e9a7e57 
2d4190f9709a817f51, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serial Number=FC102DE27DC1B41E747AC6CBB491C4209459C3 

D H A Pp AT E CF340720EA98FD1D95B19C9F65, cn=SUGRIV SAMBHAJI 
DHAPATE 
Date: 2024.03.13 12:20:51 +05'30' 


(डॉ. सुग्रिव धपाटे) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री तथा मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
3) महालेखापाल (लेखापरिक्षक मुंबई नागपूर 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
६) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
७) पणन संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
८) सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन/लेखापरिक्षण) 
९) सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 
(१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, रायगड, नाशिक, धुळे, सांगली बीड, नागपूर, भंडारा, पुणे, 
(११) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२/वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२) अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, (५स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुंबई 
१३) निवडनस्ती (१-सो). 


Sh "4 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०२४/प्र.क्र.१२/१-स 


(शासन निर्णय क्र. अस्थामु-२०२४/प्र.क्र.१२/१-स, दिनांक:- १३ मार्च,२०२४ चे विवरणपत्र) 


“परिशिष्ट- अ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे, यांचे अधिनस्त पदे 
पदनाम जिल्हयाचे नाव एकूण 
ठाणे । रायगड | नाशिक | धुळे | सांगली | बीड | नागपूर |] भंडारा 

विशेष गि | M | | i | णि ४ 
लेखापरिक्ष 

क वर्ग-२ 
लेखापरिक्ष | [i ea | |= =) Ce a 3 
क श्रेणी-१ 
लेखापरिक्ष यि | aa aa az ण नि ry 5 
क श्रेणी-२ 
उपलेखाप बी शि | ie ed | mai [= ४ 
रिक्षक 

कनिष्ठ ३ २ [| 2 “| =) a णं १२ 
लिपिक 

शिपाई २ pases i jo a =| ae | po | i; or poo | | ६ 
एकूणपदे | ८ 8 3 4 2 2 3 3 ३१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


